प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी कार्यालयाच्या 
आस्थापनेवरील २४ अस्थायी पदांना दि.१ मार्च, २०१९ 
ते दि. ३० सप्टेंबर, २०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक:- प्राविचौ-१४१७/प्र.क्र. १८/११-अ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक- २८ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा:-१)झासन निर्णय, सा.प्र.वि., क्र. एसपीओ-२८०७/प्र.क्र.२१/०७/११-अ, दि.२८/१०/२००९ 
२) शासन निर्णय, सा.प्र.वि., क्र. प्राविचौ-१४१६/प्र.क्र.६१/११-अ, दि.०८/०३/२०१७ 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग., क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र. ०८/आपुक,दि.०३/१०/२०१७ 
४) शासन निर्णय, सा.प्र.वि., क्र. प्राविचौ-.१४१७/प्र.क्र.५१/११-अ, दि.१३/१०/२०१७ 
५) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र. ०८/आपुक,दि.०८/०१/२०१८ 
) 
) 
) 


६) शासन निर्णय, सा.प्र.वि., क्र. प्राविचौ-,१४१७/प्र.क्र.५१/११-अ, दि.१८/०१/२०१८ 

७) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र. ०८/१६/आपुक,दि.०५/०३/२०१८ 
८) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र. ८/१६/आपुक,दि.७/०९/२०१८ 

९) शासन निर्णय, सा.प्र.वि., क्र. प्राविचौ-,१४१८/प्र.क्र.१८/११-अ, दि.१२/०३/२०१८ 
qo) शासन निर्णय, क्रमांक:- प्राविचौ-१४१७/प्र.क्र. १८/११-अ, दि.१४ सप्टेंबर, २०१८ 


शासन निर्णय :- 


राज्य सेवेतील गट-अ आणि गट-ब मधील राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या विभागीय चौकशी 
करण्यासाठी प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी ६ पदे, लघुलेखक (निम्नश्रेणी) -६ पदे, लिपीक- 
टंकलेखक-६ पदे व शिपाई -६ पदे अशी एकूण २४ अस्थायी पदे दि. २८ ऑक्टोबर, २००९ च्या शासन 
निर्णयान्वये प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी कार्यालयात निर्माण करण्यात आली आहेत. सदर 
अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.१० येथील आदेशान्वये देण्यात आळेली मुदतवाढ दि. २८ फेब्रुवारी, २०१९ 
रोजी संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे या २४ अस्थायी पदांना पुढे मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 
2. सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातीलळ २४ अस्थायी पदांना दिनांक १ मार्च, २०१९ ते दिनांक 
३० सप्टेंबर, २०१९ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांच्या वेतन, भत्ते इत्यादी बाबींवरील खर्च सामान्य प्रशासन विभाग, मागणी क्र. “ 
अ-४, प्रधानशिर्ष-२०५२, सचिवाळय-सर्वसाधारण सेवा, ०९२ इतर कार्यालये (०२) विभागीय 
चौकशीकरीता विशेष अधिकारी ()(०२)(०१) कोकण विभाग (२०५२ ०१० ५), (|(०२)(०२) पुणे विभाग 
(२०५२ ०२९ ५), (॥)(०२)(०३) नागपूर विभाग (२०५२ ०३० १), (७)(०२)(०४) औरंगाबाद विभाग (२०५२ 
०३१ २), (५(०२)(०५) नाशिक विभाग(२०५२ ०३७ ५), (५)(०२)(०६) अमरावती विभाग (२०५२ ०३८ ४) 
या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्राविचौ-१४१७/प्र.क्र. १८/११-अ 


४. 


हे आदेश वित्त विभागाच्या शासन निर्णय, क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक 


दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०१९ अन्वये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारांत निर्गमित 


करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३०१११०१३७८९०७ असा आहे. हा BST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Suunil Kantilal 


. . R d 
S U U n | | Ka n t | | a DN: CN - Suunil Kantilal Randive, C 
= IN, S = Maharashtra, O = 


R a al d | V e Government Of Maharashtra, OU = 


General Administration Department 
Date: 2019.03.01 11:06:30 +05'30' 


सोबत- विवरणपत्र (सुनिल रणदिवे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत- 


सर्व विभागीय आयुक्त, 

प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी कार्यालय,कोकण/पुणे /नागपूर/औरंगाबाद/नाशिक/ अमरावती 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२( लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / नागपूर, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर 

वित्त विभाग (व्यय -४ मंत्रालय, मुंबई, 

निवडनस्ती (का.क्र.११-अ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.प्राविचौ-१४१८/प्र.क्र. १८/११-अ, दि. २८ फेब्रुवारी, २०१९ चे सहपत्र. 


अ.क्र विषय संबंधित पदे पदे निर्माण केल्याचा शासन निर्णय | यापूर्वी अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
व दिनांक मिळाल्याचा शासन निर्णय 
क्रमांक व दिनांक 
शिश २ ३ i | षु ६ 
| राज्य सेवेतील गट-अ पदनाम पदसंख्या । एसपीओ- २८०७/प्र.क्र.२१/७/११-अ, । प्राविचौ-१४१८/प्र.क्र.१८/११-अ 
आणि गट-ब मधील १) प्रादेशिक विभागीय | ६ (सहा) दि. २८ ऑक्टोबर,२००९ दि. १४ सप्टेंबर, २०१८ 
राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या चौकडी अधिकारी 
विभागीय dea} २) लघुलेखक ६ (सहा) 
करण्याबाबत (निम्नश्रेणी) 
३) लिपिक - ६ (सहा) 
टंकलेखक 
४) शिपाई ६ (सहा) 


Suunil Kantilal 


Randive 


Digitally signed by Suunil Kantilal Randive 
DN: CN = Suunil Kantilal Randive, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = General Administration 
Department 

Date: 2019.03.01 11:07:00 +05'30' 


(सुनिल रणदिवे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


